मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर मुख्य औषध 
निर्माण अधिकारी (वर्ग-२) १ पद व वरिष्ठ औषध निर्माण 
अधिकारी (वर्ग-३) ४ पदे, अश्शी एकूण ५ पदे नव्याने निर्माण 
करण्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ 


च्या कलम ५१(४) नुसार मान्यता देण्याबाबत. कलम ५१(४) नुसार मान्यता ‘ 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-११२३/सं.क्र.१७४/प्र. क्र. ५३/नवि-२८ 
४ था मजला, मंत्रालय (मुख्य इमारत), 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- २६ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ: १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३६(भाग-१)/१६/नवि-२८, 
दि.२६.०२.२०१९. 
२) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/१६/नवि-२८, 
दि.२८.०५.२०१९.(३ 
३) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-१११६/प्र.क्र.३५/नवि-२८, 
४ नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/सं .क्र. २५३/ प्र.क्र.9०/नवि-२८, 
दि. ०२.०२. २०२३ 
५) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/सं.क्र.४०१/प्र.क्र.२८/नवि-२८, 
दि.२८.०४.२०२३. 
६) आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था/९०५/२०२३-२४, 
दि.१७.०४.२०२३. 
७ मिरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. ३०८, दि.१७.०३.२०२३. 
प्रस्तावना:- 


मिरा-भाईदर महानगरपालिकेतील विभांगाकरीता विविध संवर्गातील एकूण २५६१ पदांच्या 
आकृतीबंधास दि.२६.०२.२०१९ शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. तद्नंतर दि.०२.०२.२०२३ 
च्या शासन निर्णयान्वये, मुख्य विधी अधिकारी-१ पद व सहायक विधी अधिकारी-२ पदे असे एकूण ०३ पदांना 
मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार मिरा-भाईदर महानगरपालिकेतील विभांगाकरीता विविध संवर्गातील 
एकूण २५६४ पदे मंजूर आहेत. सदर आकृतीबंधामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागसाठी 'मुख्य औषध निर्माण 
अधिकारी (वर्ग-२) व “वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग-३) ही पदे मंजूर करण्यात आलेली नाहीत. सदर 
आकृतीबंधामध्ये 'औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग-३) (वेतनश्रेणी-५२००-२०२०० ग्रेड पे २८००) या पदनामाची 
एकूण १६ पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. सन २००७ मध्ये औषध निर्माण अधिकारी हे पद 
नामनिर्देशनाने/सरळसेवेने भरलेली आहेत. 'औषध निर्माण अधिकारी' हे पद भरती करून १५ वर्षे झालेली 
आहेत. परंतु, दि.२६.०२.२०१९ च्या आकृतीबंधामध्ये “वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी' हे पद मंजूर नसल्याने, 
सद्यस्थितीत कार्यरत 'औषध निर्माण अधिकारी' या पदासाठी पदोन्नतीस संधी उपलब्ध नाही. तसेच, मिरा- 
भाईंदर महानगरपालिकेतील वाढती लोकसंख्या व सदर लोकसंख्येस सक्षमपणे वैद्यकीय सेवा 
पुरविण्यासाठी, “मुख्य औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग-२) १ पद व “वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग-३) ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२३/सं.क्र.१७४/प्र. क्र. ५३/नवि-२८ 


पदे, अशी एकूण ५ पदे नव्याने निर्माण करणे आवश्‍यक असल्याने, त्यासाठी आयुक्त, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका यांनी सदंर्भीय दि.१७.०४.२०२३ च्या पत्रान्वये नवीन vectra प्रस्ताव शासन 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 

२. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेमधील वाढत्या आरोग्य विषयक कामाची व्याप्ती पाहता, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी, “मुख्य औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग- 
२), १ पद व “वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी" (वर्ग-३), ४ पदे, अशी एकूण ०५ नवीन पदे मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय:- 

आयुक्‍त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.१७.०४.२०२३ च्या पत्रान्वये, सादर 
केलेल्या नवीन पद मंजूरीच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-“ब* 
मधील 'मुख्य औषध निर्माण अधिकारी' (वर्ग-२) १ पद व “वरिष्ठ औषध निर्माण अधिकारी' (वर्ग-३) ४ पदे, 
अशी एकूण ०५ नवीन पदे नव्याने निर्माण करण्यास, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम-५१ 
(४) (अ) नुसार शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२.  मिरा-भाईदर महानगरपालिका आस्थापनेवर परिशिष्ट -“अ” प्रमाणे मंजूर २५६४ पदे व या शासन 
निर्णयातील प्रपत्र-“ब* प्रमाणे मंजूर ०५ पदे, अशा एकूण २५६९ पदांचा, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा 
आकृतीबंध राहील. तसेच, मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेसाठी परिशिष्ट -“क” प्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाचा आकृतीबंध राहील. 
३. मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या आकृतीबंधास दि.२६.०२.२०१९ अन्वये मान्यता देण्यात आळेली 
असून, त्यामधील अटी-शर्ती कायम राहतील. 
४. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांनी दि.२६.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्र.६ मधील अटी व श्तींचे पालन करून सुधारित आकृतीबंधाच्या अनुषंगाने पुढील आवऱ्यक ती कार्यवाही 
करावी. 
&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०९२६१६०१४३१३२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR, 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
S U S H | L A DEPARTMENT, 
2,5.4.20=be0660f27b88fa30c14d66b8296a2c28478562c6fd9d1d36 
0094fe11409501d5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D H O N DI RA M PAWA R serialNumber=2D78E8AB53FB36 19E69D852CE1492593ABC1DCE1 
DF4E081AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 
Date: 2023.09.26 16:05:16 +05'30' 


(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- परिशिष्ट- ‘a’, “ब', व Sw’ 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई. 
३) आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 
४) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती ( नवि-२८ ). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२३/सं.क्र.१७४/प्र. क्र. ५३/नवि-२८ 


शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/सं .क्र. १७४/ प्र.क्र.५३/नवि-२८, दि. २६ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट -“अ” 
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर पदांचे झासन निर्णय 

अ.क्र. | शासन निर्णय दिनांक शासन मंजूर पदे 
(१) (२) (३) 
(| | नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. मिभाम- २५६१ 

१११६/प्र.क्र.३६(भाग-१)/१६/नवि-२८, दि.२६.०२.२०१९ 
२. नगर विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/ सं. ०३ 

क्र. २५३/प्र.क्र.७०/नवि-२८, दि. ०२.०२.२०२३ 

एकूण २५६४ 


KKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२३/सं.क्र.१७४/प्र. क्र. ५३/नवि-२८ 


शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२२/सं .क्र. १७४/ प्र.क्र.५३/नवि-२८, दि. २६ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट-“ब' 
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका नवनिर्मित पदांचा तपञ्ील 

अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेडपे । शासन | नवनिर्मित | एकूण 

(रूपये) मंजूर पदांची । पदसंख्या 

पदसंख्या | संख्या (५--६) 

(१) (२) (२) (४) (4) (६) (७) 

षि मुख्य औषध निर्माण| रू. ९३००-३४८०० ४३०० | णि a 
अधिकारी 
(वर्ग-२) 

२. ।वरिष्ठ औषध निर्माण | रू. ९३००-३४८०० ४२०० | ४ ४ 
अधिकारी 
(वर्ग-३) 

एकूण:- | 00 ०५ ०५ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२३/सं.क्र.१७४/प्र. क्र. ५३/नवि-२८ 


शासन निर्णय क्र.मिभाम-११२३/सं .क्र. १७४/ प्र.क्र.५३/नवि-२८, दि. २६ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे 


परिशिष्ट-“क” 
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेचा विभागवार आकृतीबंध 
39) सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी ग्रेड पे । शासन =| नवनिर्मित | एकूण 
(रूपये) मंजूर पदांची । पदसंख्या 
पदसंख्या | संख्या (५--६) 
(१) (२) (3) (४) (4) (६) (७) 
ses] वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी । 9400-32900 ७६०० re | fo | ॥ ~ Ss 
२. | वैद्यकीय अधिक्षक १५६००-३९१०० ६६०० (१ | foo re | 
३. | शहर क्षयरोग अधिकारी १५६००-३९१०० ६६०० a a ae | 
४. | AMT व बाल कल्याण | 94400-38400 ६६०० (| a णि 
अधिकारी 
प. आरोग्य अधिकारी | १५६००-३९१०० ६६०० | | | 
(रूग्णालय/प्रतिबंधात्मक 
उपाय) 
६. | वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) | १५६००-३९१०० ५४०० for | fo | a | 
७. । वैद्यकीय अधिकारी १५६००-३९१०० ५४०० | १९ 10: __।] १९ 
८. | वैद्यकीय अधिकारी | १५६००-३९१०० ५४०० 1 | | rol 
ठास्त्रक्रिया) 
९. । वैद्यकीय अधिकारी (स्रीरोग व | १५६००-३९१०० ५४०० | 2 a 2 
प्रसुतीतज्ञ) 
iad, वैद्यकीय अधिकारी | १५६००-३९१०० ५४०० | ण शि 
(बधिरीकरण शास्त्रज्ञ) 
११. | वैद्यकीय अधिकारी (बाळरोग) | १५६००-३९१०० ५४०० fe | fo (१ | 
१२. | वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-२) | ९३००-३४८०० ४४०० — fo | = 
१३. | प्रशासकोय अधिकारी ९३००-३४८०० ४४०० iar | foo ae = =i 
१४. | सहायक अधिसेविका ९३००-३४८०० ४४०० a po | शि.” 
१द. परिसेविका ९२३००-३४८०० ४३०० |।२ por | २ 
१६. | अधिपरिचारिका ९३००-३४८०० ४२०० | ३१ foo ३१ 
१७. | परिचारिका ९३००-३४८०० 8200 | १४ fo | १४ 
१८. | डायलिसिस तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० | 3 fo 3 
१९. | क्ष-किरण तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० ise | aia (१. 
२०. । प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ९३००-३४८०० ४२०० el po | (१ | 
२१. | लेखापाल ९३००-३४८०० ४२०० वी. ee | a 
२२. | मुख्य औषध निर्माण अधिकारी | ९३००-३४८०० ४३०० a | क्क 
(वर्ग-२) 
२३. । वरिष्ठ औषध निर्माण | ९३००-३४८०० ४२०० a ४ ४ 
अधिकारी (वर्ग-३) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-११२३/सं.क्र.१७४/प्र. क्र. ५३/नवि-२८ 


२४. । औषध निर्माता/औषध निर्माण | 4200-20200 २८०० | १६ || १६ 


अधिकारी 

२५. | वरिष्ठ लिपीक ५२००-२०२०० २४०० — fo | a | 
२६. | प्रसविका(ए.एन.एम.) ५२००-२०२०० २४०० | ४८ fo Bd 
२७. | प्रयोगशाळा सहायक ५२००-२०२०० २४०० al fo | 

२८. | लिपीक-टंकलेखक ५२००-२०२०० १९०० | 3 fo | 3 
२९. | वाहन चालक ५२००-२०२०० १९०० ।३ fo | 3 
३०. | शास्त्रक्रिया गृह परिचर ५२००-२०२०० १८०० ।३ Por | 3 
३१. | शिपाई ४४४०-७४४० १३०० ।५ fo | ष्‌ 
३२. | बाह्य रूग्ण सेवक ४४४०-७४४० १३०० a fo ee = — | 
33. | कक्ष सेवक (वॉर्ड बॉय) ४४४०-७४४० १३०० ।५ po | ष्‌ 
३४. | शिपाई तथा सफाई कामगार | ४४४०-७४४० १३०० | ८ ee =i त्रि 

एकूण:- १८० ०५ १८५ 


RRKKKKRKKKE 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


